मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठ औरंगाबाद 
येथील न्यायमुर्तीनगर येथे नव्याने बांधण्यात 
आलेल्या बंगला क्र. १३ आणि १९ येथील देखभाल, 
दुरूस्ती व विकास विषयक कामांबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. :- संकीर्ण ५१२२/१८३/प्र.क्र. ५१/का. चार 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ जून, २०२२. 


संदर्भ :- १) प्रबंधक (प्रशासन), उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे पत्र, क्र. 
Adm/Nazir/88.22/2022, दि. ०२/०५/२०२२. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि २०२२/प्र.क्र. १५/आ.पु.क., दि. २७/०४/२०२२. 

प्रस्तावना :- 

मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठ औरंगाबाद येथील न्यायमुर्तीनगर येथे नव्याने बांधण्यात 
आलेल्या आणि न्यायमुर्ती यांचे शासकीय निवासस्थान असलेल्या बंगला क्र. १३ आणि १९ येथील देखभाल, 
दुरूस्ती व विकास विषयक कामे बाह्ययंत्रणेद्वारे निविदा प्रक्रियेद्वारे नियुक्‍त केलेल्या सेवापुरवठादाराकडून 
करण्याचा खंडपीठ औरंगाबाद प्रशासनाचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 

मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठ औरंगाबाद येथील न्यायमुर्तीनगर येथे नव्याने बांधण्यात 
आलेल्या आणि न्यायमुर्ती यांचे शासकीय निवासस्थान असलेल्या बंगला क्र. १३ आणि १९ येथील देखभाल, 
दुरूस्ती व विकास विषयक कामे बाह्ययंत्रणेद्वारे मेसर्स woo seri, औरंगाबाद या 
सेवापुरवठादाराकडून बाह्ययंत्रणेद्दारे दि. ०१/०७/२०२२ पासून दि. ३०/०४/२०२३ या दरम्यानच्या 
कालावधीत दरमहा रु. २६,०००/- (सर्व करांसहित) या दराने करण्यास, सदर प्रस्ताव भविष्यात कोणत्याही 
प्रस्तावाचे पूर्वादाहरण ठरणार नाही, या अटीच्या अधीन राहून एक विशेष बाब म्हणून शासन मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 
२. UAV सेवापुरवठाराशी योग्य तो सेवाविषयक करार करण्यात यावा व त्याची एक प्रत शासनास 
सादर करण्यात यावी. तसेच, सदरहू कामे करताना विहित शासकीय कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात यावा. 
३.  याप्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र. जे -१, २०१४ - न्यायदान, (अनिवार्य) १०२-उच्च न्यायालये, 
(०३) (09) प्रबंधक, अपील शाखा, (२०१४ ००९२) १० कंत्राटी सेवा” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा व तो सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दि. ०१/१२/२०१६ अन्वये प्रसृत करण्यात आलेली 
नियमपुस्तिका ही संबंधित शासन निर्णयाच्या परिच्छेद क्र. २.५ - "नियमपुस्तिकेची व्याप्ती" मध्ये स्पष्ट 
करण्यात आल्यानुसार फक्त वस्तु खरेदीकरिता लागू असून "सेवा, स्थापत्य कामे किंवा वाहतूक" 
इत्यादींकरिता लागू नाही. यास्तव, सेवा विषयक कामे बाह्ययंत्रणेद्वारे करतेवेळी उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभागाच्या दि. ०१/१२/२०१६ च्या शासन निर्णयातील तरतूदींचा आधार घेण्यात येऊ नये. Hares व 
अकुशल स्वरुपाची सेवा विषयक कामे बाह्ययंत्रणेद्दारे करतेवेळी अनुसरावयाची कार्यपद्धती संदर्भाधीन वित्त 
विभाग, शासन निर्णय, दि. २७/०४/२०२२ अन्वये विहीत करण्यात आली आहे. त्यानुसार सेवा विषयक कामे 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ५१२२/१८३/प्र.क्र. ५१/का. चार 


बाह्ययंत्रणेद्वारे करतेवेळी वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये निर्गमित निर्देशांचे पालन करणे 

बंधनकारक आहे. तसेच कोणतीही निविदा /ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यास शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे 

बंधनकारक आहे. 

५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाकडीळ अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५५४/२०२२/व्यय ५, 

दि. ०६/०६/२०२२ अन्वये प्राप्त त्या विभागाच्या सहमतीने तथा सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित 

करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

असून त्याचा संकेतांक २०२२०६२७१४४८३७५७१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 

साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, रसी 
NITIN V JIWANE १५ ण यी 

1100100001 हरती 


DEPARTMENT 
Date: 2022.06.27 14:51:49 +05'30' 


(नितिन जिवने) 
विधि सल्लागार-नि- सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति:- माहिती व आव्यक त्या कार्यवाहीकरिता. 
१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
२. प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
३. प्रबंधक (निरिक्षणे २), अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, मुंबई. 
४. प्रबंधक (वित्त व अर्थसंकल्प), अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
५. प्रबंधक (प्रशासन), उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद, औरंगाबाद. 
६. प्रबंधक (प्रशासन), उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर, नागपूर. 


आ. हा. ह —a 


प्रत:- माहितीस्तव, 
१. महालेखापाल (लेखा परीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-दोन, नागपूर. 
२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 
३. कक्ष अधिकारी (का. २३/२४), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


